पोलीस/न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू. 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०१७ 


वाचा :- 


(१) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांचे परिपत्रक क्रमांक अपोमसं/ गुअवि/ वाचक/ परिपत्रक/ पोकोम/ 
उपाययोजना १०१/२०१२ दिनांक २३.०४.२०१२ 

(२) फौजदारी रिट याचिका क्रमांक २११०/२०१४ आणि २०५७/२०१२ मधील उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक १३.०८.२०१४ रोजी पारित केलेले आदेश 

(३) शासन परिपत्रक,गृह विभाग क्रमांक सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/ 
पोल १४, दिनांक १२ नोव्हेंबर,२०१४ 

(४) फौजदारी रिट याचिका क्रमांक २११०/२०१४ आणि २०५७/२०१२ मधील उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक ०५.०५.२०१६ रोजी पारित केलेळे आदेश 

(५) शासन शुध्दिपत्रक,गृह विभाग क्रमांक सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल१४, 
दिनांक २० जून ,२०१६. 

(६) फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ०८/२००८ मधील उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
दिनांक २९ जुले, २०१६ रोजी पारित केळेलेआदेश 

(७ शासन शुध्दिपत्रक,गृह विभाग क्रमांक सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.२/पोल१४, 
दिनांक ०७ ऑक्टोबर,२०१६ 

(८) फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ०८/२००८ मधील उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
दिनांक १८ ऑक्टोबर , २०१६ रोजी पारित केलेले आदेशा 

(९) अपर पोलीस महासंचालक, रा.गु.अ.वि.म.रा. पुणे यांचे क्रमांक विपोमनी 
(गुन्हे-पश्चिम) /रागुअवि/सीआरपीसी १७६/सुधारणा/११९३/२०१६, 
दिनांक ९ डिसेंबर , २०१६ 


प्रस्तावना :- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ०८/२००८, 
२०५७/२०१२ आणि २११०/२०१४ या मध्ये पोलीस आणि न्यायिक कोठडीतील मृत्यु संदर्भात 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७६ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने कार्यवाही 
करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेल्या आदेशानुसार एकत्रित व सुधारित 
मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४ 


परिपत्रक :- 


मा.उच्च न्यायालय , मुंबई येथे दाखल फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ०८/२००८, 


२०५७/२०१२ आणि २११०/२०१४ यामध्ये पोळीस आणि न्यायिक कोठडीतील मृत्यु संदर्भात 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७६ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने कार्यवाही 


करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेल्या आदेशानुसार खालीलप्रमाणे 


मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत. 


१. 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पोळीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी डि.के. बसु प्रकरणामध्ये 
दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे तसेच आरोपीस अटक करणे, न्यायालयापुढे हजर करणे 
आणि पोलीस कोठडी देणे इत्यादी बाबत फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये सन २००६ व 
सन २००९ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. अटक आरोपीची सुरक्षा, आरोग्य व जिवीताची जबाबदारी त्यास अटक करणारा 


अधिकारी, तपासी अधिकारी , स्टेशन हाऊस ऑफिसर, त्या पोलीस ठाण्याचा वरीष्ठ 
पोलीस निरिक्षक यांची राहील. 


. अठक केलेल्या व पोलीस कोठडी देण्यात आलेल्या आरोपीस दुखापत झाल्याचे 


आढळल्यास त्यास तात्काळ जवळच्या रुग्णालयात नेऊन उच्च प्रतीची वैद्यकिय 
सुविधा उपलब्ध करुन देऊन त्याच्या जिवीताचे व स्वास्थाचे रक्षण करावे. 


| आरोपीस अटक केल्यानंतर २४ तासात संबंधित प्रभारी वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी 


त्यास न्यायालयासमोर हजर करावे. तसेच त्याच्या नातेवाईकांना त्याच्या अटकेबाबत 
कारणासहित अवगत करावे. 


. पोलीस कोठडीतील आरोपीस एखादी दुखापत झाल्यास त्याचे छायाचित्र काढण्यात 


यावे 


. पोलीस कोठडीत मृत्यू झालेल्या आरोपीचे हावविच्छेदन करताना त्याचे चलळतचित्रण 


करुन जतन करावे. 


. फौजदारी प्रक्रिया संहिता,१९७३ मधील १७६ मधील तरतुद खालील प्रमाणे आहे. 


“176 Inquiry by Magistrate into cause of death.- 

(1)When the case is of the nature referred to in clause (i) or clause (11) 
of sub-section (3) of Section 174, the nearest Magistrate empowered 
to hold inquests shall, and in any other case mentioned in sub-section 
(1) of section 174 , any Magistrate so empowered may hold an inquiry 
into the cause of death either instead of, or in addition to, the 
investigation held by the police officer , and if he does so he shall 
have the powers in conducting it which he would have in holding an 
inquiry into an offence 

(1-A) where, -(a) any person dies or disappears , or 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४ 


(0) rape is alleged to have been committed on any women, while such 
person or woman is in the custody of the police or in any other 
custody authorised by the Magistrate or the court, under this Code, in 
addition to the enquiry or investigation held by the police, an inquiry 
shall be held by the Judicial Magistrate or the Metropolitan Magistrate 
, as the case may be , within whose local Jurisdiction the offence has 
been committed. 

(2) The Magistrate holding such an inquiry shall record the evidence 
taken by him in connection therewith in any manner hereinafter 
prescribed according to the circumstances of the case. 

(3) Whenever such Magistrate considers it expedient to make an 
examination of the dead body of any person who has been already 
interred, in order to discover the cause of death, the Magistrate may 
cause the body to be disinterred and examined. 

(4) Where an inquiry is to be held under this section , the Magistrate 
shall , wherever practicable , inform the relatives of the deceased 
whose names and addresses are known , and shall allow them to 
remain present at the inquiry . 

(5) The Judicial Magistrate or the Metropolitan Magistrate or 
Executive Magistrate or police officer holding an inquiry or 
investigation, as the case may be, under sub-section (1-A) shall, 
within twenty-four hours of the death of person, forward the body 
with a view to its being examined to the nearest Civil Surgeon or other 
qualified medical person appointed in this behalf by the State 
Government, unless it is not possible to do so for reasons to be 
recorded in writing. 

Explanation. - In this section, the expression “relative” means parents, 
children, brothers, sisters and spouse” 


८. सर्व पोलीस स्टेशन अधिकारी/तुरुंग अधिकारी यांचे लक्ष वरील तरतुदीकडे वेधण्यात 
येत असुन, पोलीस कोठडीत आणि कारागृहात एखादया व्यक्तीचा मृत्यु झाल्यास अशा 
प्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १७६ उपकलम १ अ अंतर्गत 
आव्यक चौकशी करण्याकरीता संबंधित पोलीस स्टेशन आणि कारागृहाच्या प्रभारी 
अधिका-याने सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यातील माहिती अधिकारीता असलेल्या 
संबंधित जिल्हा न्याय दंडाधिकारी/ महानगर दंडाधिका-यांना तात्काळ सादर करावी. 
सदर माहिती पाठविताना खालील कागदपत्रे /अहवाल जोडण्यात यावा. 

अ) अकस्मात मृत्यूच्या खबरीची प्रत 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोळ १४ 


ब) कोठडीत मृत्यु पावलेल्या व्यक्‍तीची कोठडीत रवानगी करण्यापूर्वी वैद्यकिय 
तपासणी करण्यात आली असल्यास तपासणी अहवालाची प्रत 


क) मयत इसमास मृत्यूपूर्वी पोळीस किंवा न्यायालयीन कोठडी मंजुर झाली 
असल्यास संबंधित रिमांड अर्जाची प्रत 


ड) कोठडीत मृत्यु होण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीस कोठडीसाठी न्यायालयात हजर 
केल्यानंतर त्याने जर मारहाणीची तक्रार केली असेल व त्यावरुन त्या व्यक्‍तीची 
वैद्यकिय तपासणी केली असल्यास त्या तपासणी अहवालाची प्रत. 


९. पोलीस कोठडीत किंवा दंडाधिका-यांच्या अधिकार क्षेत्रातील कोठडीमध्ये एखादया 
व्यक्तीचा मृत्यु झाल्यास त्याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा न्याय 
दंडाधिकारी/महानगर दंडाधिका-यांना तात्काळ (forthwith) evar यावी. 


२. तसेच, ज्या घटनेमध्ये फौजदारी गुन्हा घडल्याचे प्रकट होत असेल अशा घटनांमध्ये 
संबंधित पोलीस tear अधिकारी आणि तुरुंग अधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१९७३ चे कलम १७६ मधील तरतुदीत नमुद केल्यानुसार सदर संहितेच्या कलम १५४ मधील 
तरतुदी नुसार प्रथम खबरी अहवाल (FR) दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरेने करावी आणि 
तपास यंत्रणांनी स्वंतत्रपणे तपास करावा. 


३. सर्व संबंधित यंत्रणांनी उपरोक्‍त सुचनांची नोंद घेऊन कार्यवाही करावी. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असुन त्याचा सांकेतांक २०१७०११०१७२९२३१८२९ 
असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने ‘ 


Digitally signed by Uday B 
Kannav 
Date: 2017.01.20 12:11:05 +05'30' 


(उ.बा.काण्णव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन 
परिपत्रक राज्यातील सर्व संबंधित घटकांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे. 
२. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४ 


AN 


. अपर पोलीस महासंचाळक व महानिरिक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
४. सर्व पोलीस अधीक्षक (रेल्वेसह) 

५. सर्व पोलीस आयुक्त (रेल्वेसह) 

६. सर्व कारागृह अधीक्षक 

७. सर्व विशोष पोलीस महानिरिक्षक (परिक्षेत्र स्तरीय) 

८. सर्व पोळीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 

९. सर्व पथके,राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग 

१०.निवडनस्ती (पोल १४). 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीआरटी-०६१४/६८४/प्र.क्र.०२/पोल १४ 


IN HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION 
CRIMINAL WRIT PETITION NO 4214 OF 2014 


Limbadri Vithal Bommer : Petitioner 
Vs 
State of Maharashtra and ors. : Respondents 


The status report reply to the order dated 30.11.2016 


1. The Chairman and all members of State Complaint Authority have assumed the charge 
on 02.01.2017. The notification in this regard has been issued vide notification dated 
10.01.2017. 

2. The State complaint Authority is started and it is receiving complaints 


3. Regarding Divisional Complaint Authority 
a) The proposal has been submitted to Government for appointment of Chairman and 
other members of Divisional Complaint Authority at Nashik, Aurangabad and 
Nagpur. 
b) The willingness of the government employees to work on Deputation on complaints 
Authority has been called. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


